रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०१९, दिनांक 
०१.०१.२०२० व दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. आस्था-१०२१/प्र.क्र.३७/रेशीम कक्ष 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक ०९ जुले, २०२१ 


वाचा : 
१) शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. आस्था-१०२१/प्र.क्र.३७/रेशीम 
कक्ष, दिनांक २४ मार्च, २०२१. 
२) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र. रेशीम/कार्या-१/आस्था-३/ज्येष्ठता सुची/२१-२२/७३८, 
दिनांक १६ जून, २०२१. 


शासन परिपत्रक :- 


रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ (प्रपत्र-आ), दि.०१.०१.२०२० (प्रपत्र-ब) व दि.०१.०१.२०२१ (प्रपत्र-क) 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची शासनाच्या संदर्भाधीन दिनांक २४ मार्च, २०२१ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर ज्येष्ठता सूच्या संबंधितांच्या निदर्शनास आणून 
देण्यात आली असून त्यावर आक्षेप प्राप्त झाले नसल्याबाबत संचालक (रेशीम) यांनी संदर्भाधीन दिनांक 
१६ जून, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्याअनुषंगाने रेशीम संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ (प्रपत्र-ओ), 
दि.०१.०१.२०२० (प्रपत्र-ब) व दि.०१.०१.२०२१ (प्रपत्र-क) रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची या 
परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. संचालक (रेशीम) यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठता सूची सर्व संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्था-१०२१/प्र.क्र.३७/रेशीम कक्ष 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७०९१२५४०२७००२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kishor Daulat Patil 


| 
Kishor Daulat 1. लन 
Textil tment, stalCode=400032, st=Mahi hi 


2.5.4.20=d62fbb023999c9d217eee24b 1 5e7b99adc0cdc4a7 188393583aalb 
bab889bt 


Pati | scsbacebac shor Dat al 17b606c395 1ca0fde91204 
सहपत्रे :- प्रपत्र-अ, ब, क. (किशोर पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


१) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा माळा, बी विंग, आयुक्‍त 
कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-४४०००१. 
२) सर्व संबंधित अधिकारी (रेशीम संचालनालयामार्फत). 


निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्था-१०२१/प्र.क्र.३७/रेशीम कक्ष 


प्रपत्र-अ 


(शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.आस्था-१०२१/प्र.क्र.३७/रेशीम कक्ष, दिनांक ०९ जुले, २०२१ सोबतचे प्रपत्र) 
रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


अ. । ज्येष्ठता नाव प्रव्गि । जन्मतारीख | नियुक्‍ती | नियुक्तीचा येष्ठ पैवानिवृत्ती क्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक (नियुक्‍ती दिनांक मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता 

नंतर प्रवर्ग (सरळसेवा/ | ज्येष्ठतेचा 

बदलला पदोन्नती) । मानीव दिनांक 

असल्यास 

त्याचा 

दिनांक) 
(१ (2) (3) (8) (4) (4) (9) (¢) (9 (१०) (१५ 
| 4 श्री. दिळीप आश्रुजी हाके | खुला । १७.०२.१९६५ | 30.08.9882 | सरळसेवा | 94.09.2093 | 22.02.2023 | एम.एस.सी. | पदोन्नतीने उपसंचालक 

(भ.ज.-क) पदावर रुजू 

दि.०५.०२.२०१९ 

२ २ श्री. महेंद्र भिमराव ढवळे । अ.जा. | ०५.०१.१९७४ | ११.०८.२००६ | सरळसेवा | १.०८.२०१३ | 39.09.2032 | एम.एस.सी. rs 
3 3 श्री. राजाराम तुकाराम अ.जा. | १५.०४.१९६२ | २६.०९.१९८८ | पदोन्नती | २९.०८.२०१६ | ३०.०४.२०२० | एम.एस.सी. [= | 


जोगदंड 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्था-१०२१/प्र.क्र.३७/रेशीम कक्ष 


प्रपत्र-ब 


(शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.आस्था-१०२१/प्र.क्र.३७/रेशीम कक्ष, दिनांक ०९ जुले, २०२१ सोबतचे प्रपत्र) 


रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


अ. । ज्येष्ठता नाव प्रव्गि । जन्मतारीख | नियुक्‍ती | नियुक्तीचा येष्ठ पैवानिवृत्ती क्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक (नियुक्‍ती दिनांक मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता 

नंतर प्रवर्ग (सरळसेवा/ | ज्येष्ठतेचा 

बदलला पदोन्नती) । मानीव दिनांक 

असल्यास 

त्याचा 

दिनांक) 
(१ (2) (Y (8) (षी (@) (9) (८) (९) (१०) (7१ 
षि बिळे श्री. महेद्र भिमराव ढवळे अ.जा. | ०५.०१.१९७४ | ११.०८.२००६ | सरळसेवा | १.०८.२०१३ | 39.09.2032 | एम.एस.सी. i. 
2 २ श्री. राजाराम तुकाराम अ.जा. | १५.०४.१९६२ | २६.०९.१९८८ | पदोन्नती । २९.०८.२०१६ | ३०.०४.२०२० | एम.एस.सी. [ = | 


जोगदंड 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्था-१०२१/प्र.क्र.३७/रेशीम कक्ष 


(शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.आस्था-१०२१/प्र.क्र.३७/रेशीम कक्ष, दिनांक ०९ जुले, २०२१ सोबतचे प्रपत्र) 


प्रपत्र-क 


रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


अ. । ज्येष्ठता नाव प्रव्गि । जन्मतारीख | नियुक्‍ती | नियुक्तीचा येष्ठ पैवानिवृत्ती क्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक (नियुक्‍ती दिनांक मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता 

नंतर प्रवर्ग (सरळसेवा/ | ज्येष्ठतेचा 

बदलला पदोन्नती) । मानीव दिनांक 

असल्यास 

त्याचा 

दिनांक) 
(१ (2) (Y (8) (षी (@) (9) (८) (९) (१०) (7Y 

श्री. Fes भिमराव ढवळे अ.जा. | ०५.०१.१९७४ | ११.०८.२००६ | सरळसेवा | १.०८.२०१३ | 39.09.2032 | एम.एस.सी. i 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


